RNI No. MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ५ , अंक २४ ( २ ) ] 


बुधवार , जून २६, २०१ ९ / आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ३ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव 
पोट निवडणूक जून -२०१९ 

अधिसूचना 

जा.क्र . मामनपा/निवडणूक / जा.क्र . / २१७ / २०१ ९ 
मालेगाव महानगरपालिका पोट निवडणूक -२०१९ करिता प्रभाग क्रमांक ६ जागा क ह्या जागेची निवडणूक घेण्याबाबत म. राज्य निवडणूक 
आयोग, मुंबई यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ/ मनपा-२०१ ९ /प्र. क्र . ३/ का . ५ , दिनांक २४ मे २०१ ९ अन्वयेनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यांत 
आला होता. 


मालेगाव महानगरपालिका पोट निवडणूक -२०१९ प्रभाग क्रमांक ६ जागा क ह्या जागेसाठी मतमोजणीचा निकाल दिनांक २४ जून २०१ ९ रोजी 
करून महानगरपालिका सदस्याची मताधिक्याने निवड झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९ ४९ चे 
अनुसूची ड प्रकरण १, निवडणूक नियम ३९ (२) व महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ / 
मनपा -२०१ ९ / प्र.क्र . ३/ का . ५, दिनांक २४ मे २०१ ९ अन्वये निवडून आलेल्या महानगरपालिका सदस्याचे नाव, राहण्याचेठिकाण ( पत्ता ) व पक्ष 
याबाबतची माहिती मी , किशोर बोर्डे, आयुक्त , मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव याद्वारे पुढीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे : 

अनुसूची 


पत्ता 


अ.क्र . 
( १ ) 


प्रभाग क्रमांक 

( २ ) 


जागा क्रमांक 

( ३ ) 


पक्ष 
( ६ ) 


निर्वाचित सदस्याचे नांव 

( ४ ) 
फहमीदा मोहम्मद फारुक 

कुरैशी 


१ 


६ 


क 


( ५ ) 
रुम नं . ५२३, गल्ली नं . 
हजारखोली, मालेगाव, 

पिन ४२३ २०३. 


२ 


भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


मालेगाव , 
दिनांक : २६ जून २०१ ९. 


किशोर बोर्डे , 

आयुक्त , 
मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव. 


भाग दोन -३९ -१ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 , EDITOR : DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


